श्री. तुषार नंदकुमार शिंदे, यांचा धारणाधिकार असलेल्या 
सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) 
गट-ब (अराजपत्रित) पदावर पदस्थापना देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग. 
शासन आदेश क्रमांक- कार्यमु-२०२३/प्र.क्र.३२१/सेवा-३. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : १८ डिसेंबर, २०२३ 
वाचा :- समक्रमांकाचा शासन निर्णय दि.१६.११.२०२३ 
शासन आदेशा :- 
सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेल्या मान्यतेनुसार श्री.तुषार नंदकुमार शिंदे, उपविभागीय जलसंधारण 
अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग यांना त्यांच्या मूळ धारणाधिकार असलेल्या सार्वजनिक बांधकाम 
विभागातील कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य), गट-ब (अराजपत्रित) या पदावर रुजू करुन घेण्यास संदर्भाधीन शासन 
निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. 
२. श्री. तुषार नंदकुमार शिंदे, कनिष्ठ अभियंता यांना संदर्भाधीन शासन निर्णयात नमूद असलेल्या सर्व अटी 
व शर्तीच्या अधीन राहून मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रा.विभाग, पुणे अंतर्गत सा.बां.मंडळ, सातारा अंतर्गत सा.बां. 
उपविभाग, फलटण येथील रिक्‍त पदी पदस्थापना देण्यात येत आहे. सदर पदस्थापनेच्या ठिकाणी श्री.तुषार 
नंदकुमार शिंदे यांनी तात्काळ रुजू व्हावे. 
३. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांनी या आदेशाप्रमाणे अभियंता दिलेल्या 
पदस्थापनेच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू होतील, याची खातरजमा करावी व याबाबतचा अहवाल शासनास सादर 
करावा. 
४. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्तळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३१२१८१८१३१८८०१८ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by DINESH JAIPRAKASH BARHATE 
: C=IN, O0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC 


DN: 
DINESH JAIPRAKASH ‘sss 
2.5.4.20=d2b949400dcd69ca2cd572e2ab1676bbc50eab4961e4b 


f4b8a6fc3d8b24271 1e, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
BA R H AT E serialNumber=375B2A0B3D3C850685CDBDA7427B95DCF37C81 

4A2A1DA11BFDA199A0B7C55447, cn=DINESH JAIPRAKASH 

BARHATE 

Date: 2023.12.18 18:12:21 +05'30' 


(दि.ज. Fete) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 

मा.मंत्री (सा.बां) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई, 

अपर मुख्य सचिव (सा.बां.वि.) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय मुंबई, 
प्रधान सचिव, मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


०८ Av A 0 


शासन आदेश क्रमांकः कार्यमु-२०२३/प्र.क्र.३२१/सेवा-३. 


५. आयुक्‍त, मृद व जलसंधारण, औरंगाबाद 
६. सचिव (बांधकामे/रस्ते) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
७. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे. 
८. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ,सातारा. 
९. अवर सचिव (जल-२), मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सातारा/सोलापूर. 
११. श्री.तुषार नंदकुमार शिंदे, कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य), गट-ब (अराजपत्रित) 
यांना मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचेमार्फत. 
१२. निवडनस्ती ( कार्यासन सेवा-३). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


